कार्यमुल्यांकन अहवाल २००७ मधील 
तरतुदीनुसार भारतीय पोलीस सेवेतील 
अधिकाऱ्यांबाबत Referral Board 
गठीत करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- आयपीएस - ०५०९/प्र.क्र.३०८/पोल-१, 
मंत्रालय मुंबई- ४०००३२, दिनांक : १७ फेब्रुवारी २०१०. 


शासन निर्णय : 
भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांना कार्यमुल्यांकन अहवाल नियम २००७ 
मधील तरतुदी सन २००८ पासून लागू करण्यात आल्या आहेत. अखिल भारतीय सेवा 
€ कार्यमुल्यांकक्‍न अहवाल व्दितीय सुधारणा २००८ मधील परिशिष्ट ३ मधील तरतुदीनुसार 
भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या कार्यमुल्यांकन अहवालाबाबत खालीलप्रमाणे 
Referral Board गठीत करण्यात येत आहे. 


१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन - अध्यक्ष 
२) अपर मुख्य सचिव,गृह विभाग - सदस्य 
3) प्रधान सचिव (सेवा) सामान्य प्रशासन विभाग - सदस्य 
४) महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, - सदस्य 


महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


t po 4 BR 


(कैलास वि. बिलोणीकर) 


9०२ .. अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 
| elf र. NA 
Yao ककत की 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव,गृह विभाग,महाराष्ट्र शासन, मुंबई 

प्रधान सचिव (सेवा) सामान्य प्रशासन ठिभाग, महाराष्ट्र शासन, मुंबई 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य मुंबई 
निवडनस्ती पोल -१ 


